प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या नवीन आलेल्या 
कामांची कार्यान्वयीन यंत्रणा बदल 
करण्याबाबत शुध्दीपत्रक... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: टिडीएस २०२४/०५/प्र.क्र. ७२ (भाग-३)/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १९ जुन, २०२४. 


खालील तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक 3 येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या खालील 
तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांची कार्यान्वयीन यंत्रणा स्तंभ क्रमांक ५ ऐवजी स्तंभ क्रमांक ६ येथे नमूद 
केल्याप्रमाणे वाचण्यात यावी :- 


अ.क्र कामाचे नाव शासन निर्णय प्रमा. | सध्याची यंत्रणा | बदल करावयाची 
दिनांक (लक्ष) यंत्रणा 
१ . | श्री क्षेत्र जगदंबा मंदिर मौज | दि.१३/०३/२०२४ | २००.०० पर्यटन कार्यकारी 
जवळगाव, ता.हिमायतनगर, संचालनालय, अभियंता, 
जि.नांदेड येथे प्रार्थना समागृह मुंबई सार्वजनिक 
व सुशोभिकरण करणे. बांधकाम विभाग, 
भोकर 


२. या संदर्भातील इतर अटी व शार्ती स्तंभ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१९१५४६३६३३२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


SANTOSH VITHAL : 
ROKADE 


(संतोष वि. रोकडे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
महालेखापाल, AERTS § 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेखा), मुंबई / नागपूर. 
संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, नांदेड. 
५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नांदेड. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
७. अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती/ पर्यटन. 


oc £0 AD OO 


